डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र 
विद्यापीठ लोणेरे, जि. रायगड या 
विद्यापीठास मुलींच्या व मुलांच्या 
वसतीगृहाचे बांधकामांसाठी निधी आंहरित 
व वितरीत व करणेस मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.: तंनिवि-१५२०/(प्र.क्र.०७/२०)/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:- २४ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ: - 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.प्रशामा-२००९/(१७९/०९)/तांशि-३, 
दि.१४ जानेवारी, २०१०. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.प्रशामा-२००९/(१८०/०९)/तांशि-३, 
दि.१४ जानेवारी, २०१०. 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुले, २०१९. 
४) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९(२)/नियोजन/२०१९/१७, दि.१५ जानेवारी, २०२०. 


शासन ज्ञापन:- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर daze विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड येथील मुलींच्या व मुलांच्या 
वसतीगृहाच्या बांधकामासाठी प्रतिवर्षी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात या 
योजनेसाठी रु.३००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग दि.८ जुले, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार खाली नमूद केलेल्या कामांकरीता अर्थसंकल्पित 
रु.३००.०० लक्ष इतक्या निधीच्या ६०% प्रमाणे रु.१८०.०० लक्ष (रुपये एक कोटी ऐंशी लक्ष) इतका निधी 
कोषागारातून आंहरीत व वितरीत करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
कामाचे नांव प्रशासकीय मान्यता व संस्थेस वितरीत वितरीत 
अंदाजित खर्च दिलेला निधी | करावयाचा | करावयाचा 
मार्च-२०१९ | शिल्लक निधी 
पर्यंत) निधी 
विद्यापीठ परिसरात | प्रशामा-२००९/(१७९/०९)/ १२१८.८५ १६४.५२ १६४.५२ 
मुलींकरीता तांशि-३, 
वसतीगृहाचे दि.१४ जानेवारी, २०१० 
बांधकाम करणे रु.१३८३.३७ 
विद्यापीठ परिसरात | प्रशामा-२००९/(१८०/ ०९)/ ४००.०० ९८४.३७ १५.४८ 
मुलांकरीता तांशि-३, 
वसतीगृहाचे दि.१४ जानेवारी, २०१० 
बांधकाम करणे रु.१३८४.३७ 
एकूण | १८०.०० 


झासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२०/(प्र.क्र.०७/२०)/तांशि-३ 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.८ जुले, २०१९ च्या परिपत्रकातील आवश्‍यक असलेल्या बाबींचा 


तपशील पुढीलप्रमाणे:- 


अक्र. 


तपासणी सूची बाबतचा तपशील 


अभिप्राय 


विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.८ 
जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास पूर्ण अधिकार. 


मंजूर निधी 


रु.३००.००लक्ष 


मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% 
किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे काय? 


सन २०१९-२० मध्ये शासनाने अद्याप 
कोणताही निधी वितरीत केलेला 
नाही. 


ज्या लेखाश्िर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत 
आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षित देयक 
प्रलंबित नाही. 


या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना 
त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे. 


संबंधित नाही. 


वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह 
व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे. 


संबंधित नाही. 


बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
देताना सक्षम अधिका-यांची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा. 


सदर प्रकरणी बांधकामास सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत 
करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापूर्वी अशा 
खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे sear 
काढावेत. 


संबंधित नाही. 


खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभागाच्या क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-३/उद्योग-४, दि.१ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन 
eI करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा. 


संबंधित नाही . 


| Oo 


साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादारांच्या नांवे ECS 
व्दारे आहरित करावी. 


संबंधित नाही. 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३, तंत्रशिक्षण-१०२, 
तंत्रशिक्षणासाठी विद्यापीठांना सहाय्य-पंचवार्षिक योजना-(०२)(०२) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड यासाठी परिरक्षण अनुदान (कार्यक्रम) (२२०३ ०५३२)” 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा व तो सन २०१९-२० करीता मंजूर असलेल्या 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२०/(प्र.क्र.०७/२०)/तांशि-३ 


४. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


५. सदर विद्यापीठास या योजनेसाठी चालु वर्षी दिलेल्या व यापूर्वी दिलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संचालकांनी प्राप्त करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रक दि.८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद क्र.२ 
व क्र.७ येथील तरतूदीनुसार निधी आंहरित करण्याबाबत दिलेल्या अधिकारानुसार व या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.९ येथील अटी व शार्तीची पूर्तता झाल्याची खात्री करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


9. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२००१२४११५६३१६३०८ असा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


SANJAY AUDUMBAR 
DHARURKAR 


(संजय धारुरकर) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ, लोणेरे,जि. रायगड. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 
४. नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी- साशि-१/तांशि-२, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


